शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर येथे, कर्करोग उपचारांच्या सुविधा निर्माण 
करण्याकरीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या अनुसूचित जाती विशेष घटक 
योजनेमधून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग 
करण्यासाठीनविन लेखाशीर्ष देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीआरसी-२०१७/८६/प्र.क्र.४४३/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा :- १. मा.मुख्यमंत्री यांचे सहसचिव, पत्र क्रमांक : सीएमओ/अँडमिनिस्टेशन/पत्र/ 
इनवर्ड नं.६३८/२०१७, दिनांक २८.११.२०१७. 

२. प्रधान महालेखाकार, मुंबई कार्यालयाच्या वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ख.वि. यांचे 

पत्र क्रमांक : ख.वि/चा-१/वैद्यकीय शिक्षण - औषधी द्रव्ये विभाग/यूओआर- 
१०३/ २०१७-१८/८२२, दिनांक २७.१२.२०१७. 


प्रस्तावना : 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाळील "शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेमधून 
कर्करोग उपचाराच्या सुविधा निर्माण करणे" याविषयी दिनांक २७.११.२०१७ रोजी पार पडलेल्या 
बैठकीबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या इतिवृत्तानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या उपयोजनेमधून कर्करोग रुग्णांच्या उपचारार्थ अत्याधुनिक सोयी-सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर विषयी सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी विभागास नवीन लेखाशीर्ष 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे, कर्करोग उपचारांच्या सुविधा 
निर्माण करण्याकरीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनुसूचित जाती विशोष घटक 
योजनेमधून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी खालीलप्रमाणे उद्दिष्टांसह लेखाशीर्ष 
निर्माण करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी-२०१७/८६/प्र.क्र.४४३/प्रशा-१ 


मागणी क्रमांक/ 
Demand No. 


एस-४ 


S-4 


मुख्यलेखाश्ीर्ष/ Major 
Head 


४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 


4210-Capital Outlay on Medical 
and Public Health 


उप मुख्यलेखाशीर्ष/ Sub 
Major Head 


०१ - नागरी आरोग्य सेवा 


01- Urban Health Services 


गौणशीर्ष/ Minor Head 


७८९- अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम 


789- Schedule Caste Component 
Scheme 


गटशीर्ष/ Group Head | (०१ अनुसूचित जाती घटक | (01) Schemes Under Scheduled 
कार्यक्रमांतर्गत योजना Caste Component Scheme 
उप गटडीर्ष/ 5७ | (09) (०२ शासकीय वैद्यकीय | (01) (02) Providing ~Modern 


Group Head 


महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे 
कर्करोग उपचाराच्या अत्याआधुनिक 
सोयी सुविधा निर्माण करणे 


Cancer Treatment Facilities at 
Government Medical College 
and Hospital, Nagpur 


संगणक संकेतांक/ CRC 
Code 


४२१० २६१६ 


4210 2616. 


उद्दिष्टे/05)6015 


५२- यंत्र सामुग्री व साधनसामुग्री 


52- Machineries and Equipment 


२. हा शासन निर्णय, 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 


२४२/ विघयो, दिनांक ०४.१२.२०१७, वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र १११/२०१८/व्यय-१३, दिनांक 


०१.०३.२०१८ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेने तसेच प्रधान महालेखाकार, मुंबई कार्यालयाच्या 
उपरोक्त दिनांक २७.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८१८५२४६५२१३ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Arun M. 
Dahale 


Digitally signed by Arun M. Dahale 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Medical Education and 
Drugs Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a 
50897b7b2244d66593f50dd713da8386 
0912503, cn=Arun M. Dahale 

Date: 2018.03.31 10:37:18 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा.महाळेखापाल-१/(लेखा परिक्षा/अनुज्ञेयता लेखा व) २, मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी-२०१७/८६/प्र.क्र.४४३/प्रशा-१ 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
मा.मंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-१९/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

. उप सचिव(प्रशासन/शिक्षण/अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र. 

. मा.सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

., निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


